Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४३, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही . 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ 

नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., 

नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-४३ 


शासकीय 


अधिसूचना : नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५५७. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा : १. या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक मशा-कार्या- २- आस्था.टे - ३-२०१८-१०२, दिनांक १५-०३-२०१९ . 


सुधारित आदेश 


क्रमांक मशा - कार्या- २- आस्था- टे- ३-१०६-२०१९. 


संदर्भिय आदेश क्रमांक ( १) चे अनुषंगाने, सन २०१९ या दिनदर्शीका वर्षाकरीता चंद्रपूर जिल्ह्यात खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे स्थानिक 
सुट्ट्या जाहिर करण्यात आलेल्या होत्या . ज्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक एप्रिल १८-२४ , २०१ ९ ला 
ना .- एक -१ ( १५१२). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


पृष्ठ २, अनुक्रमांक ५४१ वर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या होत्या. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


सणाचे नाव 


दिनांक 


दिवस 


स्थानिक सुट्टयाचे क्षेत्र 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१. अक्षयतृतीया 


०७ मे , 


२०१ ९ 


मंगळवार 


२. रक्षाबंधन 


१४ ऑगस्ट , २०१९ 


बुधवार 


संपुर्ण चंद्रपूर जिल्हा 


३. धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन 


१६ ऑक्टोबर , २०१ ९ 


बुधवार 


उपरोक्त प्रसिध्दीमध्ये पुढीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र शासन राजकीय सेवा विभागाच्या दिनांक १६-०१-१९ ५८ च्या शासन निर्णय क्रमांक पी .१३/ बी आणि दिनांक ०६-०८-१९ ५८ च्या 
समक्रमांकाच्या शासन निर्णयानुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , निम्न स्वाक्षरीत प्राधिकारी, याद्वारे सन २०१९ या दिनदर्शीका 
वर्षात दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजीची स्थानिक सुट्टी रद्द करून दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०१९ रोजी धनत्रयोदशी दिनाची स्थानिक सुट्टी जाहिर 
करीत आहे. 


हा आदेश चंद्रपूर जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष (बँक ) यांना लागु होणार नाही. 


चंद्रपूर : 
दिनांक २० मार्च २०१९ . 


डॉ . कुणाल खेमनार , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५५८ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांचे पत्र जा.क्र.डी.-२४/ ७- कलम ३७(१),(३ )-२०१९-५३१, दिनांक ०८-०४-२०१९. 


आदेश 


क्रमांक - कार्या.२- अका.- दंडा- कावि-४७६-२०१९. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भिय पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी जिल्ह्यात दिनांक १३-०४-२०१९ रोजी रामनवमी व दिनांक १४-०४ 
२०१९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात येत आहे . तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ चे अनुषंगाने जिल्ह्यात आदर्श 
आचारसंहिता लागू असून सदर कालावधीत विविध राजकीय पक्ष, संघटना मार्फत विविध सभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच काही सामाजिक 
संघटनाकडून त्यांचेमागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने धरणे, मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे, रास्ता रोको इत्यादी आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर 
कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक १३-०४ 
२०१९ चे ००.०१ वा . ते दिनांक दिनांक २६-०४-२०१९ चे २४.०० वा . पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १ ) आणि ( ३) लागू 
होणेस विनंती केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे . करिता मी , जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक १३-०४-२०१९ चे ००.०१ वा . ते दिनांक २६-०४-२०१९ चे २४.०० वाजे पावेतो खालील कृत्य करणार नाही. 
( अ ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही 


वस्तू बरोबर नेणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


३ 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणने , वाद्ये वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची 

प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर 
कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 

२. उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
१३-०४-२०१९ चे ००.०१ ते दिनांक २६-०४-२०१९ चे २४.०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. सदर 
आदेश दिनांक १३-०४-२०१९ चे ००.०१ ते दिनांक २६-०४-२०१९ चे २४.०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 
३.( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली/ चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा / एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व) संवर्ग 

विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द करावे. 
( ब) सदर आदेश सहज दिसण्यायोग्य जागी लावावा. 

क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीप्रक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 
( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मीक समारंभ व लग्न कार्याकरीता लागू होणार नाही. 

हे आदेश आज दिनांक १२-०४-२०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठी मधून करण्यात 
यावी. 


गडचिरोली : 
दिनांक १२ एप्रिल २०१९ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली . 


. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५५९ . 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक - १४६७ -तांशा- ३ - पावासं-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र राज्य सिंचन व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५,६,७ आणि नियम ३ नुसार 
पाणी वापर संस्थांना, गुरुत्वाकर्षणाने वाहणा- या पाण्याच्या निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या क्षेत्रफळाची निश्चिती पाणी वापर संस्थेनिहाय करून 
देण्यासाठी मी . दि . ग . बारापात्रे , कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा याद्वारे घोषित करतो की , निम्न वर्धा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र पाणी वापर 
संस्थांना वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत आहे . आणि असे सुचित करतो की , पाणी वापर संस्थानिहाय अद्ययावत नकाशे, लाभधारकांची यादी 
त्यांचे लाभक्षेत्र हे ग्रामपंचायत , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा,सिंचन उपविभाग व विभागीय कार्यालयात सूचना फलकावर पाहणीसाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे ; 


त्याअर्थी, मी , दि . ग . बारापात्रे , कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा याद्वारे घोषित करतो की , कोणतीही सक्षम यंत्रणा वैयक्तिक 
शेतीधारकास किंवा असे लाभक्षेत्र धारण करणा- या शेतक - यास पाणी पुरवठा करणार नाही. आणि केवळ पाणी वापर संस्थेमार्फतच पाणी पुरवठा केल्या 
जाईल . पाणी वापर संस्थांचे सर्व लाभधारकांवर व लाभक्षेत्र धारण करणा - यांवर बंधनकारक राहील . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


ओ.आर-४ 


२ 


१८६ 


सा.क्र . 


४ 


० ८२ 


१५३० मी . 


५ 


१८७ 


कोणत्याही लाभधारकास किंवा व्यक्तिस या अधिसूचनेसंबंधी किंवा 
भागासंबंधी हरकत असल्यास अधिसूचना राजपत्रात घोषीत झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाचे आंत संबंधीताने , अधीक्षक अभियंता, नागपूर 
पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्याकडे लेखी निवेदन द्यावे . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प , ता . आर्वी, जि . वर्धा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता : नियोजित पाणी वापर संस्था , 

शिवापूर , तह . देवळी, जि . वर्धा. 
विमोचक क्र . 

मुख्य कालवा/ शाखा सर्वे/ गट नं . क्षेत्र 
कालवा/वितरीका/ लघू 

कालवा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


६ 


२०३ 


७ 


२६२ 


८ 


१४० 


११ 


१२६ 


१२ 


० ९ ० 


१३ 


० ८६ 
शिवापूर 

२३० 


४ . 


आर 


५५ 


शिवापूर 

१५९ 


ओ.आर-१ 


१८ 


एकूण 


१५ ९ २ 


देवळी उपशाखा कालव्या 
वरील अंत्य लघु कालवा 


सा.क्र . 


१ ९ 


२२६ 


१८० मी . 


२० 


४७५ 


ओ.आर-५ 


दत्तपूर 

१६८ 


१६ अ 


२१ 


२०० 


२२ 


सा.क्र . 


१७२ 


१६/ ब 


१ ९९ 


१७ 


२१६० मी . 


१०० 


११९ 


२७/१ 
२७/२ 


१२० 


१८ 


० ७६ 


३८७ 


२२ 
२३ 


१४ ९ ८ 


एकूण . 


१७८ 


२४/१ 


११३ 


ओ आर-२ 


२० 


३८७ 


२५ 


१ ७८ 


सा.क्र . 


२३ 


४४३ 


२६ 


० १४ 


४२० मी . 


२४ 


३२७ 


२७ 


० ५६ 


४५ 
४६ 


० ७ ९ 
शिवापूर 

० ८८ 


२३८ 


८८ 


एकूण . 


१४ ५१ 


एकूण . 


१५ ५३ 


ओ.आर-३ 


४५ 


०७२ 


आष्टा 


सा.क्र . 


४७ 


१८१ 


ओ.एल -१ 


२०१/१ 


० ८० 


८१० मी . 


४८ 


१७५ 


सा.क्र . 


०८० 


२०१/२ 
२०१/३ 


४ ९ 


१ ९ १ 


४२० मी . 


० ८० 


५० 


२०१/४ 


० ८० 


५१ 


१६९ 
१३४ 
१३४ 
० ५७ 


२०१/५ 


० ९ ७ 


५२ 


२०१/६ 


० ९ ७ 


५३ 
५४ 


० ९ ६ 


१२५ 


२०१/७ 
२०१/८ 


११४ 


दत्तपूर 

१४३ 


२०२ 


० ७६ 


१ 


एकूण . 


८०० 


एकूण 


१३८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे.आर 


( १ ) 


दत्तपूर 


ओ.एल-२ 


१ ९ 


००० 


( ३ ) ( ४ ) 

हे.आर 
मिरापूर 
७७ 

२८८ 
७८ / अ / १ ० ८१ 
७८ / अ / २ ०८१ 
७८ / अ / ३ १०० 
७८ / अ/ ४ १ १४ 
७८ / ब २५७ 


सा.क्र . 


२० 


000 


२२८० मी . 


२१ / अ 


० ७२ 


२१/ ब 


० ९ ५ 


३६/१ 


१३७ 


३६/२ 


१४४ 


३६/३ 


० ७३ 


एकूण . 


१७ २५ 


एकूण .. 


५ २१ 


टी.ओ.एल 


ओ.एल-३ 


सा.क्र . 
३५२० मी . 


२२ 


० ६८ 


सा.क्र . 


२ ९ 


४३७ 


दत्तपूर 
५८ 

० ९९ 
५ ९ 

३७१ 
६० / अ २०६ 
६० / ब २०१ 

मिरापूर 
४ 

१ १ ९ 
५ 
६ 

० ९ ७ 
७ 

० ६० 


२४०० मी . 


३३ 


०७० 


३४ 


२ ९ ६ 


000 


३५ 


३ १० 


५२ 


२८३ 


८ 


१३९ 
० ६७ 


एकूण .. 


१४ ६४ 


९ 


१० 


१२० 


ओ.आर-६ 


११५ 


२८/१ 


१५१ 


११/ अ 
११ / ब 
१२ 


० ०८ 


सा.क्र . 


२ ९ 


३२० 


१८ ९ 


२५५० मी . 


३० 


१५६ 


३१ 


२३० 


एकूण 


१७ ९ १ 


७५ 


४ ९ ३ 


टी.ओ.आर -२ 


५८ 


एकूण . 


१३ ५० 


दत्तपूर 

१०८ 
मिरापूर 


सा.क्र . 


३५२० मी . 


००० 


ओ.एल-४ 


३२ 


३ ९ ८ 


२ 
३/१ 
३/२ 
३/३ 


सा.क्र . 


५३ 


२३६ 


२ १ ९ 
२ १ ९ 
३३७ 


२८२० मी . 


५४ 


२७९ 


५५ 


५ १७ 


८८३ 


६५ 


एकूण 


000 


६६ 


३४४ 


पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र . 


१६ ९ ०० 


एकूण . 


१७ ७४ 


दि . ग . 


ओ.आर-७ 


५६ 


२ ९ ६ 


वर्धा : 


बारापात्रे , 
कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सा.क्र .३०६० मी . 


५७ 


५०८ 


दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ . 


ना .- एक -२ (१५१२ ). 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


ITT 9 (T1. f . 9.) 7. 9. 27. , 37. $5.4 & o . 


SCHEDULE - Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


( 4 ) 
H.A. 


Notification - III 


OR - 2 
RD 
420 M. 


No. 1467 - T.B.3 -WUA - 2019.— 


20 
23 
24 
45 
46 


3 87 
443 
3 27 
0 56 
2 38 


Total .. 14 51 


OR - 3 
RD 
810 M. 


Whereas, it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water User Association 
(WUAs) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5,6,7 and rule 3 
of the MMISF Act 2005. I, D. G. Barapatre , the 
Executive Engineer , Lower Wardha Canal Division , 
Wardha hereby, delineate area of operation of 
following WUAs and direct that the certified copy 
of the updated map and list ofland holders and / or 
occupiers of said WUAs shall be displayed on the 
notice board of the offices of concerned Gram 
Panchayat, Tahsil Office, Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and at other prominent 
public places ; 

I, D.G.Barapatre, the Executive Engineer, Lower 
Wardha Canal Division , Wardha also hereby , 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individuals holder or 
occupier of such land and the system of supply of 
Water through Water Users Association shall be 
binding on all the holders and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by 
Farmers . 


45 

072 
47 

181 
48 

1 75 
49 

1 91 
50 

1 69 
51 

1 34 
52 

134 
53 

0 57 
54 

1 25 
Dattapur 

143 


1 


Total .. 1381 


OR - 4 
RD 
1530 M. 


2 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
13 


Any person affected by the notification or part 
thereof, may within thirty ( 30 ) days from the date 
of publication of this notification in the Official 
Gazette, file an appeal before Superintending 
Engineer, Nagpur Irrigation Circle , Nagpur. 


186 
0 82 
187 
203 
262 
1 40 
1 26 
0 90 

086 
Shivapur 

230 


55 


SCHEDULE 


Total .. 15 92 


Name of Project : Lower Wardha Project , 

Tq. Arvi, Distt. Wardha. 


Nameand Address of WUA : Proposed Water 
User Society , Shivapur, Tah . Deoli, 

Distt . Wardha . 


OR - 5 
RD 
2160 M. 


Area 


Survey / 
Gut No. 


Offtake Distributory / 
Number (s ) Branch Canal / 

Main Canal 
( 1 ) 

( 2 ) 


Dattapur 
16 / A 168 
16 / B 1 72 
17 

100 
18 

0 76 
22 

387 
23 

1 78 
24/1 1 13 
25 

1 78 
26 

0 14 
27 

0 79 
Shivapur 
88 

088 


OR - 1 Tail Minor on 
RD 180 M. Deoli Sub Branch 

Canal 


( 3 ) (4 ) 

H.A. 
Shivapur 
18 

1 59 
19 

226 
20 

4 75 
21 

200 
22 

199 
27/1 1 19 
27/2 1 20 


Total .. 15 53 


OL - 1 
RD 
420 M. 


Ashta 
201/1 080 
201/2 0 80 
201/3 080 


Total .. 14 98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


09 


SCHEDULE — Contd . 
(2 ) 

( 3 ) 


SCHEDULE - Contd . 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 
H.A. 


(4 ) 
H.A. 
2 96 
5 08 


0 80 


OR - 7 
RD 3060 M. 


56 
57 


201/4 
201/5 
201/6 
201/7 
201/8 
202 


097 
097 
096 


1 14 


0 76 


Mirapur 
77 

2 88 
78 / A / 1 081 
78 / A / 2 081 
78 / A / 3 1 00 
78 / A / 4 1 14 
78 / B 2 57 


Total ... 


8 00 


Dattapur 

0 00 


OL - 2 


19 


Total .. 17 25 


RD 


20 


0 00 


2280 M. 


0 72 


TOL 


095 


RD 


21 / A 
21 / B 
36/1 
36/2 
36/3 


1 37 


3520 M. 


1 44 


0 73 


Total .. 


5 21 


Dattapur 
58 

099 
59 

3 71 
60 / A 2 06 
60 / B 201 

Mirapur 
4 

1 19 
5 

0 00 
6 

097 
7 

0 60 
8 

1 39 
9 

0 67 
10 

1 20 
11 / A 1 15 
11 / B 0 08 
12 

1 89 


OL - 3 


22 


0 68 


RD 


29 


4 37 


2400 M. 


33 


0 70 
2 96 


34 


35 


3 10 


52 


2 83 


Total .. 14 64 


Total .. 17 91 


OR - 6 


28/1 


1 51 


Dattapur 

1 08 


RD 


29 


3 20 


58 


2550 M. 


30 


1 56 
2 30 


TOR 
RD 
3520 M. 


31 


75 


493 


Mirapur 
2 

0 00 
3/1 2 19 
3/2 2 19 
3/3 3 37 


Total .. 


13 50 


OL - 4 


32 


3 98 


Total .. 


883 


RD 


53 


2 36 


2820 M. 


54 


2 79 


Total Area of WUA .. 


169 00 


55 


5 17 


65 


000 


66 


344 


Total .. 17 74 


D. G. BARAPATRE , 

Executive Engineer , 
Lower Wardha Canal Division , 

Wardha . 


Wardha : 
Dated the 15th April 2019 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५ -मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ५६१ . 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक ४५ - बी - २-१-२०१९. 


क्रमांक ४३- बी - २-१-२०१९. 


. 


श्रीमती मृदुला वि . भाटिया, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश, वर्धा यांना दिनांक २४-१२-२०१८ ते २८-१२-२०१८ पर्यंत 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केलेल्या रजेला जोडून पुढे 
दिनांक २९ - १२-२०१८ ची ०१ दिवसांची अर्जीत रजा त्यांना त्यांचे 
मावसबहिनीची कॅन्सरची शस्त्रक्रिया असल्यामुळे दिनांक २९ - १२-२०१८ 
ते ३०-१२-२०१८ रोजीच्या मध्यान्हापर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . पी . पाटकर , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून श्रीमती मृदुला वि . भाटिया, जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


श्री . न . गो . सातपुते, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहा . सत्र 
न्यायाधीश, वर्धा यांचा दिनांक १४-१-२०१९ ते १६-१-२०१९ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना कुटुंबाला भेटण्याकरीता मुंबईला 
जाणे व घरगुती कामाकरीता दिनांक ११-१-२०१९ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १७-१-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . व्ही . भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश, वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . न. गो . सातपुते , ती जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहा. सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . न . गो . सातपुते , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहा . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती 

मृदुला 

वि . भाटिया , 
ह्या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६४ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६२ . 


क्रमांक ४६- बी - २-१-२०१९. 


आदेश 


क्रमांक ४४ - बी - २-१-२०१९. 


श्री . एम . एम . गुप्ता , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर ,वर्धा 
ह्यांचा दिनांक २१-१-२०१९ ते २५-१-२०१९ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा सख्या साळ्याचे लग्न असल्यामुळे लोधीखेडा ता . सौंसर , 
जि . छिंदवाडा (मध्यप्रदेश ) येथे जाणे आवश्यक असल्यामुळे व दिनांक 
१९ - १-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५-१-२०१९ रोजी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . मयुर ए . पवार , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर पुलगांव यांचा 
दिनांक १४-१-२०१९ ते १६-१-२०१९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना नांदेड येथे धार्मिक कार्यक्रमाकरीता जाणे आवश्यक 
असल्यामुळेदिनांक १२-१-२०१९ रोजीचेनागपूर येथील मध्यस्थी परिषद 
संपल्यानंतर ते दिनांक १७-१-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . स . ग . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, पुलगांव यांनी 
स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए . पवार ,दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर पुलगांव यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


श्री . आर . बी . राजा, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश. व . स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . एम . एम . गुप्ता , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधित 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . मयुर ए. पवार , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर पुलगांव , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एम . गुप्ता , हे वरिल 
कालावधित रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६५ . 


आदेश 


श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , समुद्रपुर 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . वि . वि . जटाळ , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , समुद्रपुर ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


क्रमांक ४७- बी - २-१-२०१९. 


रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . डी . एस . शर्मा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा 
ह्यांचा दिनांक २-२-२०१९ ते ८-२-२०१९ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना राजस्थान येथे सख्या साळ्याचे लग्न असल्यामुळे 
दिनांक १-२-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११-२ 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . वि . वि . जटाळ , हे वरिल 
कालावधित रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६७. 


श्रीमती ए . एस . भसारकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक 
२-२-२०१९ व दिनांक ४-२-२०१९ ते दिनांक ८-२-२०१९ श्री . डी . एस . 
शर्मा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांचे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


आदेश 


क्रमांक ८३- बी - २-१-२०१९. 


श्री . बी . ए. अग्रवाल , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर ,वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक ३-२-२०१९ 
श्री . डी . एस . शर्मा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांचे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती ए . एस . भसारकर , ( तत्कालीन ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , वर्धा) सद्याचे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वर्धा 
ह्यांची दिनांक १४-१-२०१९ ते १९ -१२०१९ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा कमरेच्या उपचाराकरीता मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एम . चव्हाण, ( तत्कालीन ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , वर्धा) सद्याचे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती ए . एस . 
भसारकर , ( तत्कालीन ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , वर्धा) 
सद्याचे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वर्धा ह्यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच दिनांक 
९ - २-२०१९ व १०-२-२०१९ रोजीचे श्री . डी . एस . शर्मा, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांचे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


२ रे 


रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एस. शर्मा , हे वरिल 
कालावधित रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए. एस . भसारकर , 
ह्या वरिल कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर ( तत्कालीन ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , वर्धा) सद्याचे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या 
असत्या . 


दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक ८२- बी - २-१-२०१९. 


क्रमांक ८४- बी - २-१-२०१९. 


. 


श्री . वि . वि . जटाळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपुर 
ह्यांचा दिनांक १७-१-२०१९ ते १९ - १-२०१९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना नागपूर येथे वैद्यकीय तपासणीकरीता जायचे 
असल्यामुळे व दिनांक १६-१-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २०-१-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
ना .- एक -३ ( १५१२ ). 


श्री . एन.यु. परमा , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वर्धा ह्यांचा 
दिनांक १४-१-२०१९ ते २१-१-२०१९ पर्यंत एकूण ०८ दिवसांची परिवर्तित 
रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए. अयाचित , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . एन . यु. परमा , सचिव , जिल्हा 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


विधी सेवा प्राधिकरण , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधित त्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एस . ओसवाल , 

ह्या वरिल कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या 
असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . यु. परमा , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


वर्धा : 
दिनांक २९ जानेवारी २०१९ . 


व्ही . पी . पाटकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ ९ . 


आदेश 


क्रमांक ८५- बी - २-१-२०१९. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७१. 


आदेश 


क्रमांक बी -२( ५ )-८७७-२०१८. 


श्री . वि . दे. घागी, दि.न्या.क.स्तर , कारंजा ( घा ) यांचा दिनांक 
१७-१-२०१९ ते १ ९- १-२०१९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा 
त्यांना चंद्रपूर येथे कुटुबियांना भेटण्याकरिता व महत्त्वाच्या खाजगी 
कामाकरिता जायचे असल्यामुळे दिनांक १६-१-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१-१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एस . गायगोले, दि.न्या.क.स्तर , आर्वी हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. वि . दे. घागी , 
दि.न्या.क.स्तर , कारंजा ( घा ), यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील. 

रजेच्या कालावधित त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एम . जी . हिवराळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर , यांची ०२ दिवस अर्जित रजा दिनांक १९ - १२-२०१८ ते दिनांक 
२०-१२-२०१८ पर्यंत सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
दिनांक १८-१२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२१-१२-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . वि . दे. घागी, हे वरिल 
कालावधित रजेवर गेले नसते तर दि.न्या.क.स्तर , कारंजा ( घा ) या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
( बी ) टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम . जी . 
हिवराळे , या जर दिनांक १९ - १२-२०१८ ते दिनांक २०-१२-२०१८ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुमसर , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . जी . हिवराळे , या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न झाल्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७० . 


आदेश 


क्रमांक ८६- बी - २-१-२०१९. 


श्री . एस . एस . जायस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर, यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , श्रीमती एम. जी . हिवराळे , 
यांच्या वरील रजेच्या कालावधित दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर , या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते . 


दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ . 


श्रीमती एस . एस . ओसवाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
वर्धा यांची दिनांक १७-१२०१९ ते १९ - १-२०१९ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जीत रजा सास -याची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे नागपूर जाणे असल्यामुळे 
व दिनांक १६-१-२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२१-१-२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . बी . ए . अग्रवाल , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एस . एस . 
ओसवाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधित त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ५७२. 


आदेश 


क्रमांक बी -२( ५)-०२-२०१९. 


श्रीमती एम . जी . हिवराळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर , यांची ०५ दिवस अर्जित रजा दिनांक ३१-१२-२०१८ ते दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७४ . 


४-१-२०१९ पर्यंत , रजेच्या मागे रविवार दिनांक ३०-१२-२०१८ व सोबत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक ३१-१२-२०१८ ते दिनांक ५-१ 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी -४( २५ )-५६-२०१९. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
( बी ) टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम . जी . 
हिवराळे , या जर दिनांक ३१-१२-२०१८ ते दिनांक ४-१-२०१९ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, तुमसर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . जी . हिवराळे, या 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तुमसर या पदावर स्थानापन्न होतील . 

श्री . एस . एस . जायस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर , हे स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , श्रीमती एम . जी . हिवराळे, 
यांच्या वरील रजेच्या कालावधित दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर , या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


श्रीमती एस . एच . राठी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांची ०३ दिवस अर्जित रजा दिनांक २८-०१-२०१९ ते दिनांक 
३०-०१-२०१९ पर्यंत , तसेच रजेला जोडून रजेच्या मागे ४ थे शनिवार 
दिनांक २६-०१-२०१९ , रविवार दिनांक २७-०१-२०१९ सोबत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी दिनांक २५-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९( २) ( बी ) 
टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस . एच . राठी , 
ह्या दिनांक २८-०१-२०१९ ते दिनांक ३०-०१-२०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


दिनांक २ जानेवारी २०१९ . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . एच . राठी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७३ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२( ७)-४४-२०१९. 


श्रीमती पी . डी . मेंढे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , श्रीमती एस . एच . राठी , 
यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील. 


दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ . 


श्री . एस . के . साबळे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मोहाडी 
यांची ०३ दिवस अर्जित रजा दिनांक १४-०१-२०१९ ते दिनांक १६-०१ 
२०१ ९ पर्यंत , रजेच्या मागे शनिवार दिनांक १२-०१-२०१९, रविवार 
दिनांक १३-०१-२०१९ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक 
११-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७-०१-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५७५. 

आदेश 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९( २ ) ( बी ) 
टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एस . के . साबळे, हे 
जर १४-०१-२०१९ ते दिनांक १६-०१-२०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मोहाडी या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . साबळे , हे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मोहाडी या पदावर स्थानापन्न होतील . 


क्रमांक बी -४( १६ )-८५-२०१९. - 

श्रीमती एस . एम . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पवनी , यांची ०३ दिवस अर्जित रजा दिनांक २१-०१-२०१९ ते दिनांक 
२३-०१-२०१९ पर्यंत , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३९( २) ( बी ) 
टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस. एम . 
पाटील , या जर दिनांक २१-०१-२०१९ ते दिनांक २३-०१-२०१९ या 
कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, पवनी या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . एम . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पवनी या पदावर स्थानापन्न होतील . 

श्री . ए. आर . यादव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पवनी यांनी 
श्रीमती एस . एम . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पवनी , 


. 


. 


श्रीमती ए.एम.कासिम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा , ह्या 
स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून , श्री . एस . के . साबळे , यांच्या वरील 
रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मोहाडी या 
पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


यांचे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पवनी या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . जी . हिवराळे, या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


दिनांक २५ जानेवारी २०१९ . 


रजेच्या उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस एम.जी. हिवराळे , 
या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७६ . 

आदेश 


झाल्या . 


श्री . एस . एस . जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून मिस एम . जी . हिवराळे, 
यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते . 


भंडारा : 


संजय आ . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

भंडारा . 


दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक बी -२( ५)-९२-२०१९ . - 

श्रीमती एम . जी . हिवराळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर, 
यांची या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक ०२/२०१७, दिनांक ०२-०१-२०१९ 
नुसार मंजूर झालेली दिनांक ३१-१२-२०१८ ते दिनांक ०४-०१-२०१९ 
पर्यंत ०५ दिवस अर्जित रजा रद्द करून ०७ दिवस परिवर्तित रजा दिनांक 
३१-१२-२०१९ ते दिनांक ०६-०१-२०१९ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९(२) ( बी ) 
टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम . जी . हिवराळे , 
ह्या जर दिनांक ३१-१२-२०१८ ते दिनांक ०६-०१-२०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . जी . हिवराळे, या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न झाल्या . 

श्री . एस . एस. जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्रीमती एम . जी. हिवराळे, 
यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुमसर या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७८ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था)-१३-२०१९. 


श्रीमती एन . व्ही . रणवीर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ३-१-२०१९ ते 
दिनांक ५-१-२०१९ पर्यंत तीन दिवसाची अर्जीत रजा मंजुर करण्यात येत 
आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७७. 

आदेश 


“ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . व्ही . रणवीर , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २९ 
( ब) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्रीमती एन . व्ही . रणवीर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहील्या असत्या " 


क्रमांक बी -२( ५) -९३-२०१९. 
मिस एम . जी . हिवराळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर , 
यांची ०२ दिवस अर्जित रजा दिनांक १६-०१-२०१९ ते दिनांक १७-०१ 
२०१९ पर्यंत सोबत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी दिनांक १५-०१ 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८-०१-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे. 

अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चे नियम ३ ९( २) ( बी ) 
टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस एम . जी . हिवराळे, 
या जर दिनांक १६-१-२०१९ ते दिनांक १७-०१-२०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


५ 


वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती एन . व्ही . रणवीर ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


१३ 


“ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३ ९( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . के . व्ही . सेदानी , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-२४-२०१९. 


श्री . एन . ए. इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक ०७-१-२०१९ ते दिनांक ० ९ -०१ 
२०१९ पर्यंत तीन दिवसाची अर्जीत रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . ए. इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . व्ही . सेदानी, हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाकाजाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ), वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक ८ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या 
नियम ३९( ब) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . एन . ए. इंगळे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८१. 


असते " 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-३५-२०१९ . - 


दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एन . ए. इंगळे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती ए . एल . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व.स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक १४-०१-२०१९ 
ते दिनांक १६-०१-२०१९ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जीत रजा (दिनांक 
१२-०१-२०१९ दुसरा शनिवार , दिनांक १३-०१-२०१९ रविवार सुटी 
असल्याने ) तसेच दिनांक १३-०१-२०१९ ते दिनांक १७-०१-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करण्यात 
येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८० . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-२५-२०१९ . - 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए. एल . सराफ , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व.स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


श्री . के . व्ही . सेदानी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, वरोरा यांना दिनांक १४-०१-२०१९ ते दिनांक १ ९-०१ 
२०१ ९ पर्यंत सहा दिवसांची अर्जीत रजा ( दिनांक १२-०१-२०१९ दुसरा 
शनिवार , दिनांक १३-०१-२०१९ रविवार व दिनांक २०-०१-२०१९ रविवार 
सुटी असल्याने ) तसेच दिनांक ११-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २१-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम 
२९ ( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्रीमती ए . एल . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व.स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 


राहील्या असत्या " 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . व्ही . सेदानी ,जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


सह दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ), तथा अति मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती ए . एल . सराफ , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर), चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


कायम राहतील . 


ना .-एक -४ ( १५१२) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८२ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-३८-२०१९. 

श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक ०३-०१-२०१९ ते 
दिनांक ०५-०१-२०१९ पर्यंत तीन दिवसाची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजुर करण्यात येत आहे. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील. 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम 
२९ ( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . व्ही . एस . मेंढे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८४ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-४८-२०१९. - 

श्री . के . व्ही . सेदानी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक ०१-०१-२०१९ ते दिनांक ०५-०१-२०१९ 
पर्यंत एकूण पाच दिवसांची परिवर्तीत रजा ( दिनांक ६-०१-२०१९ रविवार 
सुटी असल्याने) कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे. 

तसेच दिनांक ०१-०१-२०१९ व दिनांक ०२-०१-२०१९ रोजीची जिल्हा 
न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्रमांक २९/ १९ दिनांक ०१-०१-२०१९ अन्वये 
मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा उपरोक्त न्यायिक अधिकारी 
यांचेदिनांक ०३-०१-२०१९ चे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत 
आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . व्ही . सेदानी ,जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९ (ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . के . व्ही . सेदानी , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 

नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . व्ही . सेदानी , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाकाजाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ), वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक ११ जानेवारी २०१९ . 


दिनांक १६ जानेवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८५ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८३ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-४२-२०१९. 

श्री . एन. ए . इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक १४-१-२०१९ ते दिनांक १६-०१ 
२०१९ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जीत रजा तसेच दिनांक १४-०१ 
२०१९ ते दिनांक १७-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . ए. इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९( ब) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . एन . ए . इंगळे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एन . ए . इंगळे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


“ 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-६८-२०१९ . - 

श्री . एस . एस . मौदेकर , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) चंद्रपूर यांना 
दिनांक २८-०१-२०१९ ते दिनांक ०४-०२-२०१९ पर्यंत एकूण आठ 
दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक २६-१-२०१९ प्रजासत्ताक दिन , 
दिनांक २७-१-२०१९ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
२६-१-२०१९ चे ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते दिनांक 
५-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . मौदेकर दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर) चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
२९ ( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 


“ 


दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


१५ 


की , श्री . एस . एस . मौदेकर दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) चंद्रपूर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते " 


दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार, 
श्री . एस . एस . मौदेकर , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व.स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . व्ही . रणवीर , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणेत्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम २९ 
( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्रीमती एन . व्ही . रणवीर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 

कायम राहील्या असत्या " 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन. व्ही . रणवीर ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक २१ जानेवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५८६ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-७२-२०१९. 

श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक २३-०१-२०१९ ते 
दिनांक २५-०१-२०१९ पर्यंत तीन दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक 
२६-१-२०१९ चौथा शनिवार व दिनांक २७-१-२०१९ रविवार या सुटीचे 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक २३-१-२०१९ ते दिनांक २८-१-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
२९ ( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . व्ही . एस .मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . व्ही . एस . मेंढे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८८ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी .( आस्था )-७४-२०१९ . - 

श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरपना यांना दिनांक २८-०१-२०१९ ते 
दिनांक २-०२-२०१९ पर्यंत सहा दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
२७-१-२०१९ ला रिमांडचे कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक 
०३-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , कोरपना हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरपना हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
दिनांक २३ जानेवारी २०१ ९ . 


" 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ५८७ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-७३-२०१९ . - 

श्रीमती एन . व्ही . रणवीर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २८-१-२०१९ ते 
दिनांक ३०-१-२०१९ पर्यंत तीन दिवसाची अर्जीत रजा (दिनांक 
२६-१-२०१९ प्रजासत्ताक दिन व दिनांक २७-१-२०१९ रविवार सुट्टी 
असल्याने ) तसेच दिनांक २६-१-२०१९ चे ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम 
आटोपल्यानंतर ते दिनांक ३१-१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५८९ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी .( आस्था )-८३-२०१९. 

श्री . डी . के . भेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक २१-०१-२०१९ ते दिनांक २४-०१-२०१९ पर्यंत 
एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २०-०१-२०१९ रविवार या 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


“ 


“ 


सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १९- ०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २५-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९ (ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . डी . के . भेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 

तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . के. भेंडे, हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 


दिनांक ३०-०१-२०१९ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २८-०१-२०१९ ते दिनांक ३१-०१-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एम . भेंडे ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
२९ ( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . आर. एम . भेंडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायानलयाचा कार्यभार , श्री . आर . एम . भेंडे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ ० . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी .( आस्था)-८४-२०१९ . - 

श्री . डी . के . भेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक २९ -०१-२०१९ ते दिनांक ३१-०१-२०१९ पर्यंत 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २८-०१-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०१-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९( ब) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . डी . के . भेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 

तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . के .भेंडे, हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ५ ९ २ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी .( आस्था )-१०३-२०१९. 

श्री . जी . आर . तौर, दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) वरोरा यांना 
दिनांक ३१-०१-२०१९ ते दिनांक ०२-०२-२०१९ पर्यंत तीन दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक ३०-०१-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०३-०२-२०१९ चे सकाळ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . आर. तौर , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर) वरोरा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . जी . आर . तौर , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) वरोरा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 

कायम राहीले असते " 
दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . जी . आर. तौर, हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
न्यायीक कामाचा ( Urgent Matter) कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामकाजाचा कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रे., वरोरा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


6 


दिनांक ३० जानेवारी २०१९ . 


दिनांक २५ जानेवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५९ १. 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-९५-२०१९. 

श्री . आर. एम . भेंडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २८-०१-२०१९ ते 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ ३ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-११९ -२०१९. 

श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक ०४-०२-२०१९ 
ते दिनांक ०६-०२-२०१९ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


१७ 


(दिनांक ०३-०२-२०१९ रविवार या सुटीचे फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
०३-०२-२०१९ ला “ महाशिबीर ” चे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते दिनांक 
०७-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजुर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम 
२९ ( ब) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . व्ही . एस .मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . मेंढे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , 

राजुरा 

यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ०८-०२-२०१९ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ९-०२-२०१९ दुसरा शनिवार सुटी असल्याने ) तसेच दिनांक 
०५-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ० ९- ०२-२०१९ पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री.जी. डी . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , वरोरा, यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . डी . अग्रवाल , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५ ९ ४ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-१२१-२०१९. 

श्री . पी . आर. कुलकर्णी, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ११-०२-२०१९ ते 
दिनांक १६-०२-२०१९ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
(दिनांक ० ९- ०२-२०१९ दुसरा शनिवार , दिनांक १०-०२-२०१९ रविवार 
व दिनांक १७-०२-२०१९ रविवार सुटी असल्याने ) तसेच दिनांक 
०८-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८-०२-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . आर. कुलकर्णी, ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३ ९( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . पी . आर. कुलकर्णी, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . 
स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 

असते " 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . आर. कुलकर्णी हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ ६ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-१२६-२०१९. 

श्री . ए. व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, मुल यांना दिनांक ०५-०२-२०१९ ते दिनांक ०७-०२-२०१९ 
पर्यंत एकूण तिन दिवसाची अर्जित रजा , 

तसेच दिनांक ०४-०२-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी ,मुल हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम 
३९ (ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . ए. व्ही . ढोरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 

असते " 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
मुल 

यांचेन्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए. व्ही . ढोरे , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , मुल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . ५९ ५ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-१२५-२०१९. 

श्री . जी . डी . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा यांना दिनांक ०६-०२-२०१९ ते 
ना .- एक -५ ( १५१२ ). 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५ ९ ७ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था)-१३३-२०१९. 

श्री . एन . ए. इंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ११-०२-२०१९ ते 
दिनांक १३-०२-२०१९ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
० ९- ०२-२०१९ दुसरा शनिवार, दिनांक १०-०२-२०१९ रविवार सुटी 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


असल्याने ) तसेच दिनांक ०८-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १४-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . ए. इंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९( ब) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . एन . ए . इंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . ए. इंगळे, हे त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक ०५-०२-२०१९ चे अर्जावर दिलेल्या 
संमतीप्रमाणे ५ वे/ ६ वे सह दिवाण न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


ते दिनांक ०६-०२-२०१९ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात 
आलेली होती . त्या अर्जित रजेला जोडून दिनांक ०७-०२-२०१९ व 
दिनांक ०८-०२-२०१९ रोजीची दोन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक 
० ९- ०२-२०१९ दुसरा शनिवार व दिनांक १०-०२-२०१९ रविवार या 
सुटीचे फायद्यासह ) तसेच दिनांक ०७-०२-२०१९ ते दिनांक ११-०२-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
२९( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते " 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . मेंढे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ ८ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-१४२-२०१९. 

श्री . के . एस . जाधव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर 
यांना दिनांक ११-०२-२०१९ ते दिनांक १८-०२-२०१९ पर्यंत एकूण 
आठ दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक ० ९- ०२-२०१९ दुसरा शनिवार , 
दिनांक १०-०२-२०१९ रविवार व दिनांक १ ९- ०२-२०१९ छत्रपती शिवाजी 
महाराज जयंती सुटी असल्यामुळे ) तसेच दिनांक ०८-०२-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २०-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एस . जाधव , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
३९( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री . के . एस . जाधव , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते " 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार , श्री . के. एस . जाधव , हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी 
न्यायाधीश (व . स्तर) चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०० . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-१५२-२०१९. 

श्रीमती ए . एल . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति .मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक १४-०२-२०१९ ते 
दिनांक १६-०२-२०१९ पर्यंत तिन दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक 
१७-०२-२०१९ रविवार सुटी असल्याने ) तसेच दिनांक १३-०२-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८-०२-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजुर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एल. सराफ , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व. स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम 
२९( ब ) खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्रीमती ए . एल . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 

राहील्या असत्या " 
सह दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ए. एल . सराफ , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर ) चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९९ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-१५१-२०१९. 

श्री . व्ही . एस . मेंढे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्र . ११ ९/ २०१९ दिनांक ०४-०२-२०१९ अन्वये दिनांक ०४-०२-२०१९ 


चंद्रपूर : 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०१ . 


आदेश 


संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात लागु करण्याची शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , शान्तनु गोयल, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७( १ )( ३) 
अन्वये संपुर्ण भंडारा जिल्ह्यात खालील नमूद 

केल्याप्रमाणे मनाई आदेश 
जारी करीत आहे . 


क्रमांक सहा.अधि .- ( आस्था )-बी -४( १)-११०-२०१९. 
निम्नस्वाक्षरित अधिकारी हे दिनांक ०१-०२-२०१९ ते दिनांक १६ 
०२-२०१९ पर्यंत एकूण १६ दिवस मुख्यालय 

सोडण्याचे परवानगीसह 
परिवर्तीत रजेवर असल्यामुळे निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी यांचे अनुपस्थितीत 
त्यांचे पदाचा व कार्यालयाचा कार्यभार दिनांक ३१-०१-२०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी हे आपले पदावर 
रुजू होईपर्यंत श्री . आर. एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधिश-०१ तथा सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , गडचिरोली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


( १) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल, अशी 

कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे . 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे 

किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे. 
( ४) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन 


गडचिरोली : 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०१९ . 


एस . आर . शर्मा , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

गडचिरोली . 


करणे. 


( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 
( ६ ) अशा प्राधिका -यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 

धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग करणे 
किंवा अशी चित्रे , चिन्हे , फलके किंवा इतर कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा 
जनतेत त्यांचा प्रसार करणे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०२ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा.- (१ ) पोलीस अधिक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा 

अधिसूचना-२६६-१९ दिनांक २ ९ -०१-२०१९ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चा मुंबई पोलीस 

अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७( १ )( ३ ) . 
क्रमांक अका -१-१८- दंड - कावसु - कावि - १४०-२०१९. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , सद्या राज्यात लोकसभा निवडणूकींच्या हालचाली सुरू 
झालेल्या आहे . त्यामुळे तत्कालीन सरकारच्या घेण्यात आलेल्या 
महागाईच्या विरोधात, आरक्षणाचे बाबतीत तसेच वेगळा विदर्भाकरीता 
धरणे, मोर्चे, आंदोलने करीत असतात तसेच राजकीय पुढारी जिल्ह्याचे 
दौ - यावर येत असून एकमेकाविरूद्ध भाषणे करीत असतात . तसेच 
दिनांक २१-०२-२०१९ पासून १२ व्या वर्गाची व दहाव्या वर्गाची वार्षीक 
परीक्षा सुरू 

होत आहेत . त्यामुळे विद्यार्थी जोमाने आपल्या अभ्यासाला 
लागलेला आहे. तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी. 

तसेच रब्बी हंगामाकरीता शेतक - यांना बि -बियाणे उपलब्ध करून 
द्यावे . शेतक - यांसाठी लाभकारी योजना सुरू कराव्यात , दुष्काळग्रस्त 
भागात रोजगार उपलब्ध करून द्यावे. अशा विविध मागण्यांना घेवून 
राजकीय पुढारी, मजूरवर्ग व शेतकरी वर्गाला हाताशी धरून धरणे, मोर्चे, 
आंदोलने, निदर्शने आयोजीत करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून मी , शान्तनु गोयल , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र 
जमण्यास मनाई करीत आहे . 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय/निमशासकीय 
कर्मचा-यांना त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा, 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणूकीस 
लागू होणार नाही. विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत 
परवानगी देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व 
तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 
वरील अधिसूचना दिनांक ३०-०१-२०१९ चे ००.०१ वाजता पासून 

ते 
दिनांक १३-०२-२०१९ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील. 

सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३०-०१ 
२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


तरी जिल्ह्यात वाचा क्र . ( १) अन्वये पोलीस अधिक्षक , भंडारा यांनी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता व सुव्यवस्था 
कायम टिकून रहावी याकरिता दिनांक ३०-०१-२०१९ चे ००.०१ 
वाजतापासून ते दिनांक १३-०२-२०१९ चे २४.०० वाजतापर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७( १ )( ३) अन्वये मनाई आदेश 


शान्तनु गोयल , 


भंडारा : 
दिनांक ३० जानेवारी २०१९ . 


जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख 


५-११, 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०३ . 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


क्रमांक ना.बँका- १ - सआ - गांधीबाग सह . बँक- का.क.- १५६-२३०७ 


२०१८. 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ -प्र.क्र . २३१-१५ स , 
दिनांक २३-११-२००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर 
तोष्णिवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये गांधीबाग सहकारी बँक लि ., नागपूर या 
बँकेच्या खालील अनुसूचित नमूद अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 

वसुल 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१-३-२०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


" " 


७. वसुली अधिका -यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढेवसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे. 


अ . 


कार्यक्षेत्र 


८. वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर 
वसुली अधिकारी, गांधीबाग सहकारी बँक लि ., नागपूर असा फलक 
लावता येईल . 


क्र . 


अनुसूची 
अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 
करावयाचे करावयाचे व्याप्ती 
अधिका -याचे अधिका-याचा 
नाव 

हूद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 
श्री . एन . बी . शाखा वसुली 
राऊत 

व्यस्थापक अधिकारी 


( १ ) 


१ 


२ 


श्री . ए . एम . 


शाखा 


वसुली 
अधिकारी 


गोटे 


व्यस्थापक 


नागपूर , वर्धा, 
चंद्रपूर , अमरावती 
व भंडारा जिल्हे 
नागपूर , वर्धा, 
चंद्रपूर , अमरावती 
व भंडारा जिल्हे 
नागपूर , वर्धा, 
चंद्रपूर , अमरावती 
व भंडारा जिल्हे 


३ 


अधिकारी 


श्री . एस . एम . 
शेख 


वसुली 
अधिकारी 


९ . वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ 
पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिका -यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि.६-४-२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व 
दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दि . ३१-१०-२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 


अटी. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१-१०-२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर यांना सादर करावी. 


पुणे : 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०४ . 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा .- ( १ ) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , भंडारा यांनी दिनांक 

१९ - १२-२०१४ रोजी सादर केलेला चौकशी अहवाल . 
( २) या कार्यालयाची अंतरिम आदेश पुर्व नोटीस क . विसनि 

नियमन - अवसायन - नोटी - २४८०-१५, दि . १४-०८-२०१५ . 
( ३) या कार्यालयाचे अंतरिम आदेश क्र . विसनि -नियमन 

अवसायन - अंतरिम आदेश -३०६८-१५, दि . ३-१०-२०१५ . 
( ४ ) या कार्यालयाचे अवसायनाचे अंतीम आदेश क्र . विसनि 
नियमन - अवसायन - अंतीम आदेश -३६५६ / १५, दि . 

३-१ 
२०१५ . 
( ५ ) या कार्यालयाचे सुधारीत आदेश क्र . विसनि -नियमन 

अवसायन - अंतीम आदेश- ५३६५-१६ , दि . २१-१२-२०१६ . 
( ६ ) अवसायक , दि भंडारा अर्बन बँक कर्मचारी सहकारी पत 

संस्था मर्या. भंडारा यांचे पत्र दिनांक १५-११-२०१८ . 
( ७) या कार्यालयाचे पत्र क्र .विसनि -नियमन - अवसायक- अर्बन 

बँक कर्म . पत -४४४ ९ -१८ , दि . २९ - ११-२०१८ . 
( ८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि भंडारा अर्बन को - ऑप. 

बँक लि . भंडारा यांचे पत्र क्र . ३१३५/१८ , दि . १३-१२ 
२०१८ . 

आदेश 


क्रमांक सीएसएल-१४९३-११६२- सीआर- ४७-१५ - सी , दिनांक ०७-०८ 
१ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , प्रविण 
वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर 

विभाग 

नागपूर 
या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १९ ६१ अंतर्गत नियम 
क्र . १०७ मधील अधिकार ( उपनियम (८ ), (१४ ), (१६ ), ( १९ ), ( २१ ), 
( २२), (२३) वगळून ) भंडारा जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय 
विकास बँक मर्या., भंडारा या बँकेच्या सेवेतील सोबतच्या परिशिष्ट 
अ मधील अधिकारी यांना थकित कर्ज वसुलीची कार्यवाही करण्याकरीता 
भंडारा व गोंदिया जिल्हा कार्यक्षेत्राचे मर्यादेत याद्वारे अधिकार देण्यात 
येत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ ( १)( अ)( ब)( क ) नुसार “ विशेष वसुली अधिकारी ” म्हणून 
खालील अधिका -यांना पुढील अटींना अधिन राहून प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 


परिशिष्ट- अ 


अ . 


विशेष वसुली 


हूद्दा 


कार्यक्षेत्र 


शक्तीची 
व्याप्ती 


क्र . 


अधिका -याचे 


नाव 


( १ ) 


१ 


( २ ) 
श्री . सी . बी . 
पटले 


( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
प्र . व्यस्थापक विशेष वसुली बँकेचे कार्यक्षेत्र 
अधिकारी भंडारा व गोंदिया 

जिल्ह्याकरीता 
रोखपाल 

-do 
अधिकारी 


२ 


विशेष वसुली 


श्री . ए . टी . 
हेडावू 


३ 


लिपीक 


विशेष वसुली 


-do 


क्रमांक विसनी -नियमन - अवसायन- अंतीम आदेश -४७९३-२०१८. 


श्री . एस . एस . 
धकाते 


अधिकारी 


४ 


श्री . पी . एन. 


लिपीक 


विशेष वसुली 


-do 


मोहरकर 


अधिकारी 


अटी व शर्ती. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३( ४ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्राद्योग विभाग , मंत्रालय मुंबई 
यांचे अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२- सीआर-४७-१५- सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , प्रविण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नागपूर याद्वारे दि भंडारा अर्बन बँक कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या., 
भंडारा या संस्थेचे अवसायन कामकाज पुर्ण करण्याकरीता वरील वाचा 
क्र . (५ ) चे आदेशात नमुद अवसायक श्री . बी . के . कारेमोरे यांचे ऐवजी 
श्री . आर . व्ही . मेश्राम , व्यवस्थापक ( तपासणी) , दि भंडारा अर्बन 
को - ऑप.बँक लि ., भंडारा यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८-१२-२०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


( १) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक ३१ 
०३-२०२० या कालावधीपर्यंत मर्यादित राहील. 

( २ ) या आदेशान्वये ज्या बँकेच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वसुलीचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची 
बदली, निवृत्ती , राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 
रद्द होतील . 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०५ . 

आदेश 
क्रमांक विसनिना-बँक- क - १५६- विवअ - ६७-२०१९. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे निमय १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
आणि महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश 
ना . - एक-६ ( १५१२ ). 


( ३ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी 
अत्यंत जबाबदारीने करावा . ज्या तरतूदीचे अधिकार प्रदान करण्यात 
येत आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. वसुली अधिका- याचे ह्या 
बाबतचे काम असमाधानकारक दिसून आल्यास किंवा दिलेल्या अधिकाराचा 
दुरुपयोग/ गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान कलेले 
अधिकार केव्हाही 

काढून घेण्यात येतील व संबंधित वसुली अधिकारी 
प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 
( ४ ) या आदेशान्वये दिलेले अधिकार 

काढून 

घेणेबाबत बँकेने विनंती 
केल्यास अधिकार 

काढून 

घेण्यात येईल . 
( ५) मा . सहकार आयुक्त, पुणे ह्यांचे दि . १७-०३-१९९ ८ चे परिपत्रक 
क्र . अर्थ/ सहकारी कर्ज वसुली/ धोरण/ १९९ ८ नुसार मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
वसुलीची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५ मे १, २०१९/ वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


( ६ ) शेतीच्या तारणावर सहकारी पत यंत्रणेमार्फत कर्ज घेतले आहे 
व अशी जमीनकिंवा शेती शासनाने संपादित केली आहे मात्र भुस्वामी 
शेतक - यास नुकसान भरपाई पुर्णपणे किंवा काही अंशी मिळालेली नाही 
अशा प्रकरणी संबंधित विभागाकडून आवश्यक ती माहिती घेऊन भरपाईच्या 
रकमेतून वसुली करावी. 

( ७ ) वसुली अधिका-याने वसुल केलेली रक्कम तीन दिवसांच्या आंत 
बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६०७. 
वाचा.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र . वैधा.का. व अव.का-प्रशा.नियु.परि. 
२१४-२०१६ , दि . १७-०७-२०१६ . 


( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . विसनि -नियमन- कलम ८३ 

८८ -पॅनेल -६४९ -२०१८ , दि . २६-२-२०१८ . 
( ३ ) अॅड. संभाजी मधुकर भागडे यांचे पत्र दिनांक २१-१ 

२०१ ९ . 


( ८ ) वसुली अधिकारी यांचेकडे स्वतंत्र दिलेली वसुली प्रकरणे , 
वसुल करावयाची रक्कम व केलेली वसुली , सरचार्ज यासंबंधी मासिक 
अहवाल वसुली अधिकारी निहाय दर महिन्याचे ५ तारखेच्या आंत सादर 


आदेश 


क्रमांक विसनि -नियमन - कलम -८३-८८ -पॅनेल-४१२-२०१९. 


करावा . 


( ९ ) वसुल सरचार्जचा भरणा नियमीतपणे शासकीय कोषागारात 


करावा . 


( १०) सर्व वसुली अधिका -यांनी विशेष वसुली अधिका-यांचे प्रशिक्षण 
तात्काळ पुर्ण करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे. 

सदरील आदेश आज दि.४-०१-२०१९ रोजी निर्गमीत करण्यात येत 
आहेत . 


वाचा क्र . ( ३) चे पत्रान्वये अॅड . श्री . संभाजी मधुकर भागडे यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ८३ व ८८ अंतर्गत 
चौकशीच्या नामतालिकेचादिलेला राजीनामा विचारात घेता मी , प्रविण 
वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , नागपूर विभाग , नागपूर 
या आदेशाद्वारे या कार्यालयाचे वाचा क्र . ( २ ) चे आदेशासोबतच्या 
परिशिष्ट - अ मधील अनुक्रमांक २ वरील प्राधिकृत अधिकारी, अॅड. श्री . 
संभाजी मधुकर भागडे, यांनी सादर केलेला राजीनामा मंजूर करीत आहे 
व त्यांचे नाव नामतालिकेवरून कमी करून उर्वरीत नामतालिका कायम 
करण्यात येत आहे. 


दिनांक ४ जानेवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०८ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०६ . 


आदेश 


क्रमांक विसनि -नियमन- अंतरिम आदेश - कर्म पत - ४१३-२०१९. 


क्रमांक विसनि -नियमन - कलम - २१ - अ-नोंदणी रद्द-२९५-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अ( १ ) 
अंतर्गत असलेली तरतुद व महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१४९३-११६२ 
सीआर-४७-१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , प्रविण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नागपूर विभाग , नागपूर याद्वारे स्वप्निल गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्या., नालवाडी, वर्धा र. नं . ३८० या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
२१ अ( २) अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार सदर संस्थेवर शासकीय 
अभिहस्तांकिती म्हणून श्री . ए. आर. वडे, सहकार अधिकारी श्रेणी-१ 
अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा यांची नियुक्ती करीत 
आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२( १)( क )( दोन )( चार ) व १०२(२) तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल 
१४ ९३-११६२ -सीआर - ४७-१५ - सी , दि . ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रविण वानखेडे, विभागीय 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे भंडारा जिल्हा सहकारी 
कृषि ग्रामीण विकास बँक कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या., भंडारा 
र . नं . ११० या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधाने अंतरिम आदेश पारित 
करीत आहे. 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०३( १ ) 
अन्वये सदई संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . अजय एस . कागदे, मुख्य 
लिपिक अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा यांची याद्वारे 
नियुक्ती करती आहे . 

सदहूं अवसायनाचा अंतरिम आदेश आज दिनांक २५-०१-२०१९ 
रोजी माझ्यसा सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 


उक्त आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८-०१ 


२०१ ९ रोजी तात्काळ प्रभावाने पारीत करीत आहे. 


प्रविण वानखेडे , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


नागपूर : 
दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ . 


दिनांक १८ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


२३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६०९ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक जिउनि -नियमन - अभिषेक अभिनव संस्था - नोंदणी - अधिसूचना 


२४०-२०१९. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, भंडारा याद्वारे , अधिसूचित करतात 
की , अभिषेक अटल अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या. बोरगाव 
( बु.), ता . जि . भंडारा ही सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१) अंतर्गत नोंदविण्यात 
येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक (बीएचडी- जीएनएल - एस -१२२-२०१८ 
१९ , दिनांक १७-०१-२०१९ ) आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ चे नियम १०( १ ) 
नुसार सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ सामाजिक संस्था ” असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत 
आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६११ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिगो संस्था -नोंदणी- अधिसूचना -९५-२०१९. - 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . गोंदिया , जि . गोंदिया याद्वारे 
सूचित करतो की , न्यू प्रोग्रेसिव्ह क्रेडीट को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्या., 
गोंदिया तालुका जिल्हा गोंदिया या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जी.एन..डी .- जी.ए.ए.- आरएसआर 

र-सीआर - १२४१ 
२०१८-१९ दिनांक १५-१-२०१९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे नियम १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ चे नियम १०( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ साधन संपत्ती संस्था करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण कर्ज देणा- या साधन संपत्ती संस्था करण्यात आलेले 
आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . गोंदिया . 


भंडारा : 
दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ . 


म . म . देशकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१० . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक उपनिश - अभिनव संस्था -नोंदणी- अधिसूचना-४७५-२०१९ . - 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर -३ याद्वारे अधिसूचित 
करित आहे की ,जनकल्याण अभिनव सहकारी संस्था मर्या., नागपूर ही 
सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० अंतर्गत 
नोंदविण्यात आली असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी 
सीटीवाय - ३- जीएनएल - एस - २८२-२०१९ , दिनांक ०७-०२-२०१९ हा 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१२ . 

क्रमांक सनिमो - वि - २ -नियमन - संस्था नोंदणी - १४-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मोहाडी, जि . भंडारा याद्वारे 
सूचित करतो की , मॉ भवानी अटल अभिनव साधारण सहकारी संस्था 
मर्या., कांद्री, तालुका 

मोहाडी , जिल्हा भंडारा या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक बिएचडी-एमडीआय- जीएनएल 
-५३२-२०१९ -दिनांक १४-१-२०१९ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९ ६१ चे नियम 
१०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सामान्य संस्था करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण सामाजिक संस्था करण्यात आलेले आहे . 


दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण — सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर सहकारी संस्था असे आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६१३ . 


क्रमांक सनिमो- वि - २-नियमन - संस्था नोंदणी - ३३३-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे नियम १२ (१) तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ मधील नियम १०( १) प्रमाणे 
करण्यात आले आहे . 


नागपूर ( शहर-३ ) : 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मोहाडी, जि . भंडारा याद्वारे 
सूचित करतो की , रचित अटल अभिनव सर्व साधारण सहकारी संस्था 
मर्या. काटी तालुका मोहाडी, जिल्हा भंडारा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी , 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक बिएचडी-एमडीआय- जीएनएल - ५३३-२०१९ 
दिनांक १ ९ - १-२०१९ असा आहे . 


प्रकाश ल . जगताप , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -३ . 


दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९ ६१ चे नियम 
१०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘सामान्य संस्था करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण ‘ सामाजिक संस्था करण्यात आलेले आहे. 


मर्या. नेरी तालुका, मोहाडी, जिल्हा भंडारा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक बिएचडी- एमडीआय- जीएनएल -५३८-२०१९ 
दिनांक ५-२-२०१९ असा आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१४ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सामान्य संस्था करण्यात 
आले असून उपवर्गीकरण ‘ सामाजिक संस्था करण्यात आलेले आहे. 


क्रमांक सनिमो-विर-नियमन - संस्था नोंदणी- ३४०-२०१९. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६१७ . 


. " 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मोहाडी, जि . भंडारा याद्वारे 
सूचित करतो की , गार्गी अभिनव सर्व साधारण सहकारी संस्था मर्या. 
विहरिगांव , तालुका मोहाडी, जिल्हा भंडारा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक बिएचडी - एमडीआय - जीएनएल – ५३४-२०१९ 
दिनांक १९ - १-२०१९ असा आहे . 


क्रमांक सनिमो-विर-नियमन - संस्था नोंदणी-५९८-२०१९. 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . मोहाडी, जि . भंडारा याद्वारे 
सूचित करतो की , श्री . बालचंद अभिनव सर्व साधारण सहकारी संस्था 
मर्या. डोंगरगांव तालुका मोहाडी , जिल्हा भंडारा या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक बिएचडी- एमडीआय - जीएनएल –५३ ९ 
२०१ ९ -दिनांक ०५-२-२०१९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सामान्य संस्था करण्यात आले 
असून 

उपवर्गीकरण ‘ सामाजिक संस्था करण्यात आलेले आहे . 


दिनांक १ ९ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सामान्य संस्था करण्यात आले 
असून 

उपवर्गीकरण सामाजिक संस्था करण्यात आलेले आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१५ . 


क्रमांक सनिमो-विर -नियमन -संस्था नोंदणी- ४५०-२०१९. 


मोहाडी : 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


एच . जे . हटवार , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . मोहाडी . 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . मोहाडी , जि . भंडारा 
याद्वारे सूचित करतो की , सर्वज्ञ अटल अभिनव सर्व साधारण सहकारी 
संस्था मर्या., बोरी ( पांजरा ), तालुका मोहाडी , जिल्हा भंडारा या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक बिएचडी-एमडीआय 
जीएनएल -- ५३५-२०१९-दिनांक २४-१-२०१९ असा आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१८ . 


क्रमांक सनिब्र -विनियम - संस्था नोंदणी-३०१९- २०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १२( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९ ६१ चे 
नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सामान्य संस्था करण्यात 
आले असून उपवर्गीकरण ‘ सामाजिक संस्था करण्यात आलेले आहे. 


- 


मी एस . एम . फुटाणे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , अटल बिहारी 
वाजपेयी 

बहू . 

अभिनव सहकारी संस्था मर्या. मेंडकी , तालुका ब्रम्हपुरी , 
जि . चंद्रपूर या संस्थेची नोंदणी केली 

असून , 

तिची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ (१ ) अन्वये 
करण्यांत आलेली असुन , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-( बीपीआय ) 
जीएनएल- ओ - १०२२-२०१८-२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ हा 
आहे. 


दिनांक २४ जानेवारी २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१६ . 


क्रमांक सनिमो- वि - २-नियमन - संस्था नोंदणी-५९१-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२(१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण । सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे . 


. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मोहाडी, जि . भंडारा याद्वारे 
सूचित करतो की , श्री साई अटल अभिनव सर्वसाधारण सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


२५ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१९ . 


क्रमांक सनिब्र -विनियम- संस्था नोंदणी - ३०२१-२०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 


इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , वैभव लक्ष्मी 
अभिनव सहकारी संस्था मर्या. ब्रम्हपुरी, तालुका ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
या संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-( बीपीआय)-जीएनएल - ओ-१०२३-२०१८ 
२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ हा आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२२ . 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी - ३०२७-२०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण — सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , जय श्रीराम 
अभिनव सहकारी संस्था मर्या., भूज (तु.), तालुका ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
या संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी ( बीपीआय)-जीएनएल- ओ-१०२६-२०१८ 
२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ हा आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२० . 


क्रमांक सनिब्र -विनियम- संस्था नोंदणी - ३०२३-२०१८ . – 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , बि . मुंडा आदि. 
बहू . 

. औद्यो. अभिनव सहकारी संस्था मर्या., भगवानपूर, तालुका ब्रम्हपुरी , 
जि . चंद्रपूर या संस्थेची नोंदणी केली 

असून , 

तिची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १) अन्वये करण्यांत 
आलेली असुन , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-(बीपीआय )-जीएनएल 
ओ - १०२४-२०१८-२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ हा आहे . 


इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२३ . 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी-३०२९ - २०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , संतश्री साईनाथ 
बहू . औद्यो. अभिनव सहकारी संस्था मर्या. बरटकिन्ही, तालुका ब्रम्हपुरी , 
जि . चंद्रपूर या संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १ ) 
अन्वये करण्यांत आलेली असुन , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी 
( बीपीआय)-जीएनएल- ओ- १०२७-२०१८-२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२१ . 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी- ३०२५-२०१८. 


हा आहे . 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , छत्रपती अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या., सोनेगांव , तालुका ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर या 
संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ (१) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी ( बीपीआय)-जीएनएल - ओ-१०२५-२०१८ 
२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ हा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसामान्य संस्था व उपवर्गीकरण 


इतर संस्था करण्यात आले आहे . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२४ . 


क्रमांक सनिब्र –विनियम- संस्था नोंदणी- ३०३१-२०१८ . – 


सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपुरी , तालुका ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर या 
संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ (१) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी (बीपीआय)-जीएनएल- ओ- १०३०-२०१८ 


२०१ ९ -दिनांक १७-१२-२०१८ हा आहे . 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , लोकार्पन बहू. 
औद्यो. अभिनव सहकारी संस्था मर्या. गांगलकी , तालुका ब्रम्हपुरी , 
जि . चंद्रपूर या संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १) अन्वये 
करण्यांत आलेली असुन, संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-( बीपीआय) 
जीएनएल- ओ - १०२८-२०१८-२०१९-दिनांक १०-१२-२०१८ हा 
आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 


व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 


अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 


6 


इतर संस्था करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२७. 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी- ४०००-२०१८. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६२५ . 


क्रमांक सनिब्र -विनियम - संस्था नोंदणी - ३०३३-२०१८. 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , जय माता दी 
अभिनव सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपुरी , तालुका ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
या संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम क्र . ९ (१ ) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-( बीपीआय)-जीएनएल - ओ -१०२९ - २०१८ 
२०१९ -दिनांक १०-१२-२०१८ हा आहे. 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , ओमसाई अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपुरी , तालुका ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर या 
संस्थेची नोंदणी केली असून, तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ (१ ) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी ( बीपीआय)-जीएनएल- ओ- १०३१-२०१८ 
२०१९ -दिनांक १७-१२-२०१८ हा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 


व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम क्र . १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे . 


इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२८ . 


दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी- ४०१२-२०१८. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२६ . 


क्रमांक सनिब्र -विनियम- संस्था नोंदणी -३०९८-२०१८. 


मी एस . एम . फुटाणे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , वाल्मीकी अभिनव 
बहु. सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपुरी , तालुका ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर या 
संस्थेची नोंदणी केली 

असून ,तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १ ) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , गुरुकृपा अभिनव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५ -मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी ( बीपीआय )-जीएनएल- ओ- १०३२-२०१८ 
२०१९ -दिनांक १७-१२-२०१८ हा आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३१ . 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी -५२-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे . 


मी एस . एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , मातृछाया 

अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपुरी, तालुका ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर या 
संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १ ) अन्वये करण्यांत आलेली असुन , 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी (बीपीआय) -जीएनएल- ओ-१०३७-२०१८ 
२०१९ -दिनांक २२-०१-२०१९ हा आहे . 


दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६२ ९ . 


क्रमांक सनिब्र -विनियम- संस्था नोंदणी -४०२ ९ - २०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 


इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


मी एस . एम . फुटाणे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , रमाबाई महिला 
अभिनव बहु . सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपुरी, तालुका ब्रम्हपुरी, 
जि . चंद्रपूर या संस्थेची नोंदणी केली असून , तिची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १) अन्वये करण्यांत 
आलेली असुन, संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-( बीपीआय) -जीएनएल 
ओ - १०३३-२०१८-२०१९ -दिनांक २६-१२-२०१८ हा आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३२ . 


क्रमांक सनिना- विनियम - कलम १०२- अंत आदेश - ७४-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


१ 


दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १०२ ( २ ) 
क ( चार ) तथा महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सिएसएल -१४ ९३-११६२- सीआर-४७ 
१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान झालेल्या 
अधिकारान्वये मी . एस. एम . फुटाणे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अवसायनाचा अंतरीम आदेश देतो की , 
श्री साई सुशिक्षित अल्पशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., ब्रम्हपूरी , 
रजि. नं . १०२० या संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था 
अंतरीम अवसायनात काढण्यात येत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १०३( १ ) संस्थेचे व्यवहार 
गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयातील श्री . ए. बी . सहारे, सहकार अधिकारी 
श्रेणी १ अंतर्गत , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . ब्रम्हपुरी , 
यांची उक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक सनिब्र - विनियम - संस्था नोंदणी - ४०६५-२०१८. 


मी एस . एम . फुटाणे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करतो की , कै . पैकाजी 
तुपट अभिनव सहकारी संस्था मर्या., खरकाडा , तालुका ब्रम्हपुरी , 
जि . चंद्रपूर या संस्थेची नोंदणी केली असून, तिची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम क्र . ९ ( १ ) अन्वये 
करण्यांत आलेली 

असुन , 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी- (बीपीआय) 
जीएनएल - ओ - १०३४-२०१८-२०१९ -दिनांक २७-१२-२०१८ हा 


सदरहू आदेश आज दिनांक २२-०१-२०१९ रोजी मी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी देत आहे. 


आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम क्र . १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्र . १०( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था करण्यात आले आहे. 


ब्रम्हपुरी 
दिनांक २२ जानेवारी २०१९ . 


एस . एम . फुटाणे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ब्रम्हपुरी . 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


८ 


गुरुवार , मार्च १४ , २०१९ /फाल्गुन २३ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 


" 


उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन क्रमांक १ ) , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ . 
क्रमांक कलि - उजि( भू) -विपाविम- कावि- ४८०-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण दिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .- ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


२ ९ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . व्ही . बी . जोशी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- अ- ६५-२०१८-२०१९, प.ह.नं. ८५ 

गाव कारगांव, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३२ 


००७ 


२ 


४५२ 


०३५ 


३ 


४५१ 


० ०५ 


४ 


४५७/२ 


० ०६ 


एकूण क्षेत्र 


० ५३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेवरील लघु कालवा आर-१ व एल-२ 

च्या भूसंपादनाकरीता. 
: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनीला होणार 


समाजाला मिळणारे लाभ 


आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 
ना .- एक -८ ( १५१२ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 





टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ . 
क्रमांक कलि- उजि( भू) -विपाविम - कावि -४८१-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्णदिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


३१ 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . व्ही . बी . जोशी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


आणि म्हणून , 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- अ -६५-२०१८-२०१९ , प.ह.नं. ८७ 

गाव धापर्ला, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर. 
अनुक्रमांक 

किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 


सर्वे क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८६ 


२ 


८० 


० १६ 


३ 


४ 


O 


५ 


० २० 


६ 


० ०१ 


७ 


८१/२ 

७३ 
७६ 

९ ३ 
६१/ १ / अ / १ 
६१ / १ / ब / १ 

५१/१ 
५१/३ 
५१/४ 


० ५१ 


८ 


० ०७ 


९ 


१० 


११ 


० १४ 


१२ 


१७ 


१३ 


१ ९ 


१४ 


१०० 


० १२ 


१५ 


५२ 


००१ 


एकूण 

क्षेत्र 


१३७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्यावरून निर्गमित किन्हाळा वितरिकेवरील 
उजवा-२ , डावा-२ व उजवा-३ लघुकालव्याचे बांधकामाकरीता. 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमीनीला होणार 
आहे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 

तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ . 
क्रमांक कलि - उजि( भू) -विपाविम- कावि- ४८२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्णदिनांक ११-२०१४- प्र.क्र .- ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी,( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 

करावीत); 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


३३ 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . व्ही . बी . जोशी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - अ-६५-२०१८-२०१९ , प.ह.नं. ८७ 

गाव कन्हाळगाव , तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर. 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे क्र . किंवा 


संपादनाखालील क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२४ 


० १४ 


२२/३ 


० २५ 


२ 

३ 


२३/२ 


००४ 


४ 


३६ 


०६२ 


५ 


३२/ ९ 


० ०६ 


६ 


३३ 


० १० 


एकूण क्षेत्र .. 


१२१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेवरील लघु कालवा आर -४ च्या 
भूसंपादनाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार 


आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही. 
ना .- एक -९ ( १५१२). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 





टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ . 
क्रमांक कलि- उजि( भू) -विपाविम - कावि- ४८३-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


३५ 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . व्ही . बी . जोशी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९- अ-६५-२०१८-२०१९ , प.ह.नं. ८८ 

गाव भुमकोलारगाटा, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर. 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५ 


०३१ 


एकूण 

क्षेत्र 


०३१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेवरील लघु कालवा उजवा-६ च्या 
भूसंपादनाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनीला होणार 


आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

निरंक 


: 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११ , 


शके १ ९ ४१ 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४५. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ . 
क्रमांक कलि - उजि ( भू) -विपाविम - कावि- ४८४-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण दिनांक ११-२०१४ -प्र.क्र .- ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी,( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


३७ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्यासाठी श्री . व्ही . बी . जोशी , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 

यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - अ -६५-२०१८-२०१९ , प.ह.नं. ८८ 

गाव नक्षी, तालुका भिवापूर , जिल्हा नागपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


११४ 
११ ९ 
१३६ 


०३७ 
० २६ 


२ 


३ 


०३२ 


४ 


१५ ९ 
१६० 


एकूण 

क्षेत्र 


१०० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


.. 


मोखाबर्डी उपसासिंचन योजनेअंतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेवरील लघु कालवा उजवा-६ च्या 
भूसंपादनाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमीनीला होणार 


आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 

तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील. 


: 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 
ना .- एक -१० ( १५१२ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा.)( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४६. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ . 
क्रमांक कलि - उजि( भू) -विपाविम - कावि- ४८५-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्णदिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .- ७७- अ-२,दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, (यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्येदिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . व्ही . बी . जोशी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- अ - ६५-२०१८-२०१९ , प.ह.नं. ८७ 
गाव भागेबोरी , तालुका भिवापूर, जिल्हा 

नागपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


९ २ 


० १३ 


२ 


९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


३ ९ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 
हे . आर 


३ 


२०४/१ 


० ०४ 


४ 


२० ९ 


५ 


२१० 


एकूण 

क्षेत्र 


०२४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पेंढरी मोखाळा वितरीकेच्या भूसंपादनाकरीता . 
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमीनीला होणार 
आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 


: 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपाद क्र . १),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


नागपूर : 
दिनांक १३ मार्च, २०१९ . 


व्ही . बी . जोशी, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १ ) , 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


or 


गुरुवार , मार्च २८ , २०१९ / चैत्र ७, 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४७. 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, विकाअ क्र . १११५ / प्र . क्र . ८८ / का . ५, दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


क्रमांक सामान्य -कक्ष- ९ - कावि - १८६-२०१९. 


मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, विकाअ- क्र . १११५-प्र.क्र.८८ 
का.५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यासोबत जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्ष किंवा 
विद्यमान विधानसभा बरखास्त होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनाला विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही 
मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी पदाकरीता प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका - यांची राहील . 


२ . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ 

कागदपत्रे प्रत्यक्षात पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये तसेच परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रावर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून 
साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 


करून घ्यावा . 


३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध 

तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्रांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी 
संबंधित पोलीस आयुक्त / अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


४१ 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी /पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्त करावी . 

५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 
नागपूर जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी 
अ . क्र . संबंधित व्यक्तीचे नाव 

संबंधित व्यक्तीचा पत्ता शैक्षणिक गुन्हा दाखल पात्र/ अपात्र जिल्हाधिकारी 
पात्रता आहे किंवा 

यांचा शेरा 

( उत्तिर्ण ) नाही 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 
श्रीमती उमाताई गंगाधर पिंपळकर रामेश्वरी नगर , नागपूर 

१२ वी नाही पात्र 
२ श्री . भूपेश सिताराम थुलकर 

५१ , भगवान नगर, बँक कॉलनी , नागपूर 

नाही पात्र 
३ डॉ . अनुप मुकुंद मरार 

१०३ , पुनम प्राई, स्टेट बँक ऑफ एम.बी.बी.एस नाही 
इंडियाचे वर , पांडे लेआऊट , खामला रोड 

नागपूर . 
४ सौ .प्रिया महेश लांजेवार उमरेड , ता . उमरेड , जि . नागपूर 

नाही 
५ कु . लता सदाशिव बानकर कावरापेठ , प्रभाग क्र . १, ता . उमरेड , 

नाही 
नागपूर . 
६ सौ . योगिता राजेश्वर वैद्य ४४ , बहिनाबाई नगर , वांदीले ले- आऊट 

नाही 
नागपूर . 
श्री . श्रावण सोमाजी गवळी कावरापेठ , प्रभाग क्र . १, ता . उमरेड , 

नाही पात्र 


( ७ ) 


१ 


१० वी 


पात्र 


१२ वी 


पात्र 


१२ वी 


पात्र 


जि . 


१० वी 


पात्र 


परसोडी , 


७ 


१२ वी 


जि . नागपूर . 


८ 


बी . ए . 


नाही 


पात्र 


श्री . फुलचंद मधुकरजी कळंबे 
९ श्री. निखील सुरेश तिडके 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


१० 


श्री . दरवेंद्र भोला राम 


१० वी 


नाही 


पात्र 


११ 


श्री . प्रफुलभाई प्रभाकर सोनटक्के 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


१२ श्री . सुधीर मधुकर भोयर 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


आपतुर, ता . उमरेड , जि . नागपूर 
विरली , पो . आदासा , ता . उमरेड , 
जि . 

नागपूर . 
एमक्यु वेकोली कॉलनी, पो . वायगांव 
घोटुली, ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
देवतळे ले - आऊट , परसोडी , उमरेड , 
ता . उमरेड , जि . नागपूर . 
२ , झोडे ले - आउट , इतवारीपेठ , 
सोनेझरीनगर , उमरेड , जि . नागपूर . 
रा .किल्ला शाही मज्जीदजवळ , महाल , 
नागपूर . 
४७, स्नेहल नगर , खरबी रिंग रोड , 
दिघोरी, 

नागपूर . 
१८, प्रभु अपार्टमेंट , शिवाजी पुतळ्याजवळ, 
राम मंदरी रोड , नागपूर . 
गारोडा कॉम्प्लेक्स , माता की चाळ , 
शांतीनगर , 

नागपूर . 


१३ सौ . गायत्री राजेश पुरी 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


१४ 


श्री . 


कवडू शिवराम गिरडे 


बी . कॉम 


नाही 


पात्र 


१५ श्री . मंगेश मधुकरराव ठेंगडी 


बी . कॉम 


नाही 


पात्र 


१६ सौ . प्रतिभा चंद्रशेखर येटी 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


ना - एक -११ ( १५१२ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९/ वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


अनुसूची- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१७ 


श्री . रामकुमार वासुदेव रंगारी 


नाही 


पात्र 


श्री . 


नाही 


पात्र 


१८ धन्नु बाबुराव 

उके 
१ ९ श्री . रत्नाकर देवराव कावळे 
२० श्री . सुधिर वामनराव गजभिये 


नाही 


पात्र 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


२१ 


श्री . सुधीर आनंदराव सिंगनजुडे 


एम . कॉम . 


नाही 


पात्र 


जि . 


२२ श्री.ईश्वर यादोराव पत्रे 


नाही 


पात्र 


२३ श्री . विलास श्रीरामजी दंढारे 


बी . ए . 


नाही 


पात्र 


जि . 


२४ श्री . विजय रमेश सावरकर 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


वार्ड नं . ३, कोटगांव , पो . गांवारी , एम . ए . 
ता . मौदा , जि . 

नागपूर . 
गोवारी वार्ड क्र . ३, मौदा, जि . नागपूर एम . एस . सी . 
३५ , लक्ष्मीनगर, मौदा, जि . नागपूर 

बी.कॉम 
४९ , लक्ष्मीनगर , गजाजन महाराज 
मंदीराजवळ , मौदा, जि . नागपूर . 
वार्ड क्र .१,०२, मारोडी, ता . मौदा , 

नागपूर . 
वार्ड क्र . १, धानला, ता . मौदा, 

एम . ए . 
जि . 

नागपूर . 
निहारवाणी वार्ड क्र .२, ता . मौदा , 

नागपूर . 
४५२, भारत नगर, गोकुल डेरी जवळ , 
नागपूर . 
३७५ , शंकर नगर , नागपूर 
५५४, भारत नगर , कळमना मार्केट रोड , 
नागपूर . 
२, मानेवाडा जुनी वस्ती , बेसा रोड , 
हनुमान मंदीरजवळ , मानेवाडा, नागपूर . 
१३ , अनंतर नगर, गिट्टीखदान , नागपूर 
१३९ , योगेश्वर बिल्डींग , भास्कर व्यास पी . एच . डी . 
क्रिडांगनजवळ , वर्धमान नगर , नागपूर . 
४०१ , माँ बम्लेश्वरी अपार्टमेंट , 
लकडगंज , नागपूर . 
सुभाष पुतळा, सतरंजीपुरा , इतवारी , 
नागपूर . 
शक्तीमाता नगर , खरबी रोड , नागपूर एम . ए . 
शक्तीमाता नगर , खरबी रोड , नागपूर बी.कॉम 
शक्तीमाता नगर , खरबी रोड , नागपूर 


१२ वी 


नाही 


२५ श्री . डॉ . मधुकर वसंतराव भालेराव 
२६ श्री . रुपेंद्र उदाराव बसेशंकर 


पात्र 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


२७ सौ . लता रमेश होलगरे 


एम . फील 


नाही 


पात्र 


२८ श्री . ललन रामलखन अवस्थी 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


२ ९ श्री . मनिष भास्कर व्यास 


नाही 


पात्र 


३० श्रीमती किरण वैभव मिश्रा 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


३१ सौ . संजना अरविंदराव मिटकरी 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


नाही 


पात्र 


नाही 


पात्र 


एम . कॉम . 


नाही 


पात्र 


बी . ए . 


नाही 


पात्र 


३२ श्री . हितेंद्र गजाननराव ठाकरे 
३३ श्री . दिपक रामकृष्ण रेवतकर 

श्री .बंडू बापुराव तिजारे 
३५ श्री . क्रिष्णकांत गुलाबराव जोध 
३६ श्री . सतिश महादेवराव देशमुख 
३७ सौ . मनिषा अतुल रणदिवे 
३८ श्री . रमेश भिवाजी झंझाळ 
३ ९ श्री . निरंज प्रयाग जाधव 


१० वी 


नाही 


पात्र 


एम . ए . 


नाही 


पात्र 


बी . कॉम 


नाही 


पात्र 


२३ , पवनसुत नगर , नागपूर 
रामकृष्ण नगर , दिघोरी, नागपूर 
नाईक रोड , महाल , नागपूर 
चामट ले - आऊट , खरबी रोड, नागपूर 
१२२, शाहू नगर, बेसा रोड , मानेवाडा, 
नागपूर . 
द्वारा श्री . गुजर , ३७४ , न्यु सुभेदार 
ले - आउट , उदयनगर , नागपूर . 
१८० , दुबे नगर , हुडकेश्वर रोड , नागपूर 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


४० 


श्री . सुनिल अच्युतराव सावळे 


१० वी 


नाही 


पात्र 


४१ श्री . इंद्रजित विश्वेश्वर चाडगी 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


४३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 


४२ श्री . ईश्वर तात्याराव रंगारी 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


४३ श्री . धिरज मनोहरराव राऊत 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


४४ श्री . हंसराज चंद्रभानजी मेश्राम 


नाही 


पात्र 


४५ श्री . संजु माणिकराव अलोने 


३७, ग्रिनफिल्ड सोसा ., वहाने ले - आऊट , 
पन्नासे नगर , नागपूर . 
भारतसिंग वार्ड , रामटेक , जि . नागपूर 
९ ६ बी , मानवनगर , नारी रोड , जरीपटका, १० वी 
नागपूर . 
२१० , इंदिरा मातानगर , बिनाकी ले - आउट , १२ वी 
नागपूर . 
रा . ५७/१ , बीपीएल टॉकीजजवळ, 
काटोल रोड , नागपूर . 
४८०, खडगांव रोड , दुर्गा मंदीरजवळ , 
टेकडी वाडी, 

नागपूर . 


नाही 


पात्र 


४६ श्री . भाऊराव गोपालराव गुजर 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


४७ 


श्री . मनोज इखानकर 


१२ वी 


नाही 


पात्र 


अश्विन मुद्गल , 


नागपूर : 


दिनांक २ मार्च २०१९ . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR. NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


